वितरण आदेडा क्र.१२ 


राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत मंजूर तरतूदीमधून राज्य 
प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, Barat पुणे, ६ 
विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाकरिता, (प्रशिक्षण शुल्क) प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्याबाबत . 


योजनांतर्गत सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ ATA, २०१९. 


वाचा: १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन-०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ 

दि.२३.९.२०११ 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक टिआरएन -२०१४/४४०/प्रक्र.६६/१४/ 
१२-अ दि.१.११.२०१४. 

3. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक यशदा-२०१५/१२५५/प्रक्र.२४३/१५/ 
१२-अ दि.३०.०४.२०१६ 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१८ /प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प, 3 
दि.२ एप्रिल, २०१८. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. - बीयुडी-२०१८/ प्र.क्र.७० /२०१८/२५, 
दि.४ एप्रिल, २०१८ 

६. महासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा Barer पुणे यांचे 
क्र.51२6//२०१८-१९/ KRA उद्दिष्ट /प्रक्र.०५/१०१ दि.१८ मे, २०१८ चे पत्र. 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१७/१२-अ 
दि.१९ जून, २०१८ 

८. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यशदा पुणे यांचे 
क्र.राप्रनिमूय/२०१८-१९/ KRA उद्दिष्ट /प्रक्र.०५/१६२ दि.२८.६.२०१८ चे पत्र. 

९. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन पत्र क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 
दि.२३ ऑक्टोबर, २०१८ 

qo. महासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियोजन मूल्यमापन यंत्रणा यशदा पुणे यांचे 
क्र.51२6//२०१८-१९/ KRA उद्दिष्ट /प्रक्र.०५/६८४ दि. ५ मार्च, २०१९ चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 


राज्य शासनाचे प्रशिक्षण धोरण प्रभावीपणे राबविण्याकरिता यशदा पुणे, या संस्थेमध्ये वर्ग १ चे 
अधिकारी, विभागीय संस्थांमध्ये वर्ग २ व वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी व जिल्हा स्तरीय प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचा-यांकरिता प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्याचे निश्चित झाले आहे. 
या प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता निवास व भोजन व्यवस्था व इतर प्रशिक्षण संबंधित सर्व अनुषंगिक बाबी याकरिता १ 
नोव्हेंबर,२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये Barat पुणे, विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी 


निवासी प्रशासकीय प्रशिक्षणाचे शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, नवीन विषयाची तोंड 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 
ओळख या एक दिवसीय अनिवासी प्रशिक्षणाकरिता दि.३०.४.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यशदा पुणे, 
विभागीय व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांसाठी प्रशिक्षण शुल्क मंजूर करण्यात आले आहे. 
२. त्यानुसार, संचालक, राप्रनिमूयं, यशदा पुणे यांनी, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये यशदा पुणे, 
६ विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थामध्ये एकूण ५५००० इतक्या प्रशिक्षणार्थीचा अंतिम 
प्रशिक्षणाचा आराखडा निश्चित करुन, त्यानुसार KRA चे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. UII पुणे, ६ 
विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना प्रशिक्षण आराखडयानुसार एकूण रु. १२३४.८० लाख 


(रुपये एक हजार Saal चौतीस लाख, ऐंशी हजार फक्त) इतकी प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम निश्चित करण्यात 


येऊन ५५००० इतक्या प्रशासकीय प्रशिक्षण आराखडयास प्रशासकीय व संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन 
परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२०००.०० लाख इतक्या मंजूर अर्थसंकल्पिय 
तरतूदीच्या ७० % मर्यादेत रु. १४००.०० लाख ( रु. चौदाशे लाख फक्त ) इतक्या प्राप्त होणा-या निधीपैकी 
प्रशासकीय प्रशिक्षणाच्या रु.१२३४.८० लाख इतक्या खर्चास वित्तीय मान्यता देऊन सर्व प्रशिक्षण संस्थांना 
एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ अखेर नऊमाही खर्चाकरिता संदर्भाधीन क्र.९ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.८२७.६५ लाख ( रुपये आठशे सत्तावीस लाख, पासष्ट हजार फक्त) इतके सहायक अनुदान म्हणून 
वितरित करण्यात आले आहे. 

आतापर्यंत सर्व संस्थांना यशदासह रु. ८२७.६५ लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. या वितरित 
करण्यात आलेल्या निधीचे यशदा पुणे यांच्याकडून उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे. 

३. आता, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्थांमध्ये ५५००० इतक्या निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण आराखडयाऐवजी एकूण ५६२२५ इतक्या 
प्रशिक्षणार्थी यांना प्रशासकीय प्रशिक्षण देण्यात आळे असून या प्रशिक्षणाकरिता प्रशिक्षणशुुल्कानुसार 
रु.१३१६.४९ लाख इतक्या एकूण झालेल्या खर्चाची मागणी संदर्भाधीन क्र. १० च्या पत्रान्वये महासंचालक, 
यशदा पुणे यांनी केली आहे. त्यास अधिन राहून सर्व संस्थांना प्रशिक्षण शुल्काच्या खर्चाच्या एकूण 
रु.१३१६.४९ लाख इतक्या रक्कमेपैकी वितरित करण्यात आलेले रु.८२७.६५ लाख इतके अनुदान वजा 


केल्यानंतर उर्वरित रु.४८८.८४ लाख इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्य प्रशिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी क्र. ए-०४, २०७०-इतर प्रशासकीय सेवा ००- 
००३-प्रशिक्षण ००-१०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय्य यावरील खर्च 
(२०७० ०८५३) ३१-सहायक अनुदान, कार्यक्रमावरील खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण रु.२०००.०० लाख ( अक्षरी रुपये वीस 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 

कोटी फक्‍त) इतका निधी अर्थ संकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन क्र.५ च्या शासन परिपत्रकान्वये 
अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये केलेल्या तरतूदीच्या अनुषंगाने संपूर्ण अनिवार्य ३१, सहाय्यक अनुदान 
(वेतनेतर) नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. 

२. संदर्भाधीन क्र.४ च्या वित्त विभागाच्या दि.२.४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार अनिवार्य खर्चासाठी 
एकूण रु.२०००.०० लाख इतक्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या Wo % च्या मर्यादेत रु.१४००.०० लाख ( रुपये 
चौदाशे लाख फक्त) इतका निधी खर्च करण्याची मर्यादा विहित करण्यात आली होती. आता, वित्त विभागाने 
सुधारित अंदाजामध्ये रु.१४००.०० लाख (रुपये चौदाशे लाख wat ) इतका निधी प्रशिक्षण शुल्काच्या 


खर्चाकरिता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला आहे. 


सदर्भाधीन क्र. ९ च्या शासन निर्णयान्वये यशदासह सर्व संस्थांना प्रशिक्षण खर्चासाठी यापूर्वी वितरित 
केलेले रु.८२७.६५ लाख (अक्षरी रुपये आठशे सत्तावीस लाख, पासष्ट हजार फक्त) इतके अनुदान वजा 
करता उर्वरित रु.५७२.३५ लाख ( रुपये पाचशे बहात्तर लाख, पस्तीस हजार waa ) इतका निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी शिल्लक आहे. 

३. त्यास अधीन राहून, यशदा पुणे, ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था व ३६ जिल्हा प्रशासकीय 
प्रशिक्षण संस्था यांना दि. १ एप्रिल २०१८ ते दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ या आर्थिक वर्षासाठी संस्थांमध्ये 
झालेले प्रशिक्षण विचारात घेऊन प्रशिक्षण शुुल्कानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षण खर्चासाठी 
यशदा पुणे यांना रु.५३,१७,०००/-, ६ विभागीय विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
रु.२,३४,५०,०००/- व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना रु.२,०१,१७,०००/- असे एकूण 
रु.४,८८,८४,०००/- ( रुपये चार कोटी, अठ्ठयाऐंशी ळाख, चौ-याऐंशी हजार, फक्त ) इतका निधी, 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग-तीन, अ.क्र.४ परिच्छेद क्र. २७ (2) (ओ 
अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या Baila वापर करुन व सदर अधिकारातील 
रकाना क्र.६ खालील अटींच्या अधीन राहून, तसेच वित्त विभागाच्या दि.२.४.२०१८ च्या शासन 
परिपत्रकातील नमूद केल्यानुसार परिच्छेद ७ मधील (क) नुसार वित्तीय मान्यता देण्यात येऊन " ३१ 


सहायक अनुदान (वेतनेतर) म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 


© "विवरणपत्र ए" यशदा पुणे, रु. ५३,१७,०००/- 
° "विवरणपत्र बी " ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.२,३४,५०,०००/- 
© विवरणपत्रसी" ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.२,०१,१७,०००/- 


एकूण रु.४,८८,८४,०००/- 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 

४. त्यानुसार आता राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, ६ विभागीय व ३६ 
जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दि. १ एप्रिल २०१८ ते दि. २८फेब्रुवारी, २०१९ या ११ महिन्याच्या 
कालावधीत घेण्यात आलेल्या प्रशासकीय प्रशिक्षण वरील खर्चाची रक्‍कम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
“ए*, विवरणपत्र “बी” मधील रकाना क्र. ६ मध्ये नमूद केल्यानुसार व विवरणपत्र “सी” मधील रकाना 
क्र. ७ मध्ये नमूद केल्यानुसार (यशदा पुणे रु. रु.५३,१७,०००/- -+ ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण 
संस्था रु. २,३४,५०,०००/--- ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था संस्था रु.२,०१,१७,०००/-) एकूण 
रु.४,८८,८४,०००/- (रुपये चार कोटी, अठ्ठयाऐंशी लाख, चौ-याऐंशी हजार फक्त) इतकी रक्‍कम राज्य 
प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा पुणे, यांनी प्रशिक्षण खर्चाची रक्‍कम म्हणून संस्थांना 
वितरित करावी. 

५. यासाठी होणारा (यशदा पुणे रु. रु.५३,१७,०००/---- ६ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 
रु. २,३४,५०,०००/-- ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था रु.२,०१,१७,०००/-) 
एकूण रु.४,८८,८४,०००/- (रुपये चार कोटी, अठ्ठयाऐंशी लाख, चौ-याऐंशी हजार फक्त ) इतका खर्च 
“ मागणी क्र . ए-४-२०७० इतर प्रशासकीय सेवा 00 - ००३ -प्रशिक्षण ०० - १०- राज्य प्रशिक्षण कार्यक्रम 

राबविण्यासाठी विविध सुविधा व सहाय यावरील खर्च (२०७० ०८५३) "३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) 

" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान व यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, पुणे या 
संस्थेने तात्काळ कोषागारातून आहरित करावे. सदर अनुदानाची संबंधित कोषागारातून आहरित 
करण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शीर्षाखाली नोंदली गेली आहे 
किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी. 

७. संस्थांनी, आता वितरीत करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे विनियोग प्रमाणपत्र (UTILIZATION 
CERTIFICATE) महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर व शासनाला 
सदर विनियोग प्रमाणपत्रात बाबनिहाय तपशीलवार खर्चाची नोंद घेऊन तातडीने सादर करावे. 

८. यडादा पुणे, यांना ६ विभागीय व ३६ जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यांनी संस्थेमध्ये घेण्यात 
आलेल्या प्रशिक्षणनिहाय प्रशिक्षण शुल्क वितरित करणे, बंधनकारक करण्यात येत आहे. 

९. उपरोक्त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरिता सदर संस्था त्यांना 


संपूर्ण सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२/१८/१२-अ 
१०. संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ मधील खर्च मंजूर अनुदाना इतका सीमित ठेवावा. 
११. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. क्र. अर्थसं-२०१८/प्रक्र.६९/ अर्थ-३ दि. २ एप्रिल, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद ७ 
ते १८ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


१२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०३२७१८१७३१८४०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIJAYKUMAR 


PARSHURAM 
SOSHTE 


0=G पे 
PARSHURAM SOSHTE 
Date: 2019.03.28 11:40:06 +05'30' 


(वि. प. सोष्टे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 

३. महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/उप कोषागार अधिकारी, पुणे. 

५. विभागीय आयुक्त (सर्व विभाग) 

६. जिल्हाधिकारी (सर्व जिल्हे) 

७. उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन 
आवार, बाणेर रोड, पुणे, 

८. संचालक, राज्य प्रशिक्षण नियंत्रण व मूल्यमापन यंत्रणा, यशदा, राजभवन आवार, 
बाणेर रोड, पुणे, 

९. संचालक, सर्व विभागीय प्रशिक्षण संस्था ( नागपूर, पुणे, खोपोली,सांगली, अमरावती, 
नाशिक, औरंगाबाद ) 

qo. संचालक /विशेष कार्य अधिकारी / प्राचार्य सर्व जिल्हा प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था 

११. अवर सचिव, नियोजन विभाग, ( कार्यासन १४४३) / वित्त विभाग ( व्यय-४/ 
अर्थसंकल्प-१४) मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१२. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन -२५ 

१३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१४. निवड नस्ती, कार्यासन-१२-अ. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांक UST २०१८ / प्रक्र.९२/१८ / १२-अ दिनांक २७ मार्च, २०१९ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-ए रु. लाखात 
अ.क्र. संस्थेचे नांव | सन २०१८-१९ करिता | सन २०१८-१९ या | एप्रिल २०१८ ते डिसेंबरर२०१८ | सन २०१८-१९ करिता 
प्रशासकीय प्रशिक्षण । आर्थिक वर्षात | vid च्या कालावधीत | प्रशासकीय प्रशिक्षण 
शुल्काकरिता एकुण | प्रशासकीय प्रशिक्षण | झालेल्या प्रशिक्षणाच्या | शुल्कानुसार वितरित 
मंजूर खर्चाची रक्‍कम | शुल्कानुसार खर्चाकरिता वितरीत | करण्यात आलेले अनुदान 
झालेल्या एकूण | करण्यात आलेला निधी वजा करून उर्वरित वितरित 
खर्चाची रक्‍कम करावयाचा निधी 
Ez 2 3 Lo त 4 & 
q यशदा पुणे रु. ८८.४० रु.१३०.०१ रु.७६.८४ रु.५३.१७ 


शासन निर्णय क्रमांक यशदा २०१८ / प्रक्र.९२/१८ / १२-अ दिनांक २७ मार्च, २०१९ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-बी रु. लाखात 
विभागीय संस्था सन २०१८-१९ | सन २०१८-१९ या पूर्ण | एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर२०१८ | सन २०१८-१९ करिता 
अ.क्र करिता प्रशिक्षण | आर्थिक वर्षात | पर्यंत च्या कालावधीत झालेल्या | प्रशासकीय प्रशिक्षण 
आराखडयानुसार । प्रशिक्षण आराखडया | प्रशिक्षणाच्या खर्चाकरिता | शुल्कानुसार वितरित 
प्रशासकीय पेक्षा जास्त झालेल्या | वितरीत करण्यात आलेला निधी | करण्यात आलेले 
प्रशिक्षण प्रशासकीय अनुदान वजा करून 
शुल्काकरिता प्रशिक्षणाच्या एकूण उर्वरित वितरित 
निश्चित करण्यात | खर्चाची रक्‍कम करावयाचा निधी 
आलेली खर्चाची 
रक्‍कम 
a 2 3 wae 4 & 
a वनामती नागपूर रु.१००.१२ रु.१२०८४०००/- रु.६८,३८,५००/- रु.५२४५५००/- 
२ विदर्भ प्रबोधिनी अमरावती रु. ११७.०७ रु.११३४१५००/- रु.६५,७३,०००/- रु.४७६८५००/- 
३ नाशिक महसूल प्रबोधिनी, रु. ८८.२० रु.८२०९५००/- रु.५२,८०,०००/- रु.२९२९५००/- 
नाशिक 
8 रामेती पुणे रु. ९६.०० रु.९७५६०००/- रु.४९,३६,५००/- रु.४८१९५००/- 
षु मराठवाडा प्रशिक्षण रु. ६३.०० रु.९४७०४००/- रु.३८,१०,०००/- रु.५६६०४००/- 
प्रबोधिनी, पैठण औरंगाबाद 
& रामेती खोपोली (कोकण) रु. ७८.०० रु.४५९७५००/- रु.४५,९७,५००/- रु.२६५००/- 
+ कुंडल (सांगली) *रु.८०२६५००/- 
रु.१२६२४०००/- 
एकूण रु. ५४२.४० रु ६३४८५४०० रु.३२०३५५००/- रु.२३४४९९००/- 
(ऑक्टोबर २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्याच्या कालावधीसाठी प्रशिक्षणाकरिता i ब 
रू.८०.०० आगाऊ अनुदान देण्यात आले आहे. 
एकूण रु. ५४२.४० रु. ६३४.८५ रु.४००.३५ रू.२३४.४९ 
VIJAYKUMAR 
PARSHURAM SOSHTE 


(वि.प.सोष्टे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


शासन निर्णय क्रमांक यशदा २०१८ / प्रक्र.९२/१८ / १२-अ दिनांक २७ मार्च, २०१९ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-सी 


अ.क्र. | विभाग | जिल्हा संस्थांची नावे सन २०१८-१९ करिता सन २०१८-१९ या पूर्ण | एप्रिल २०१८ ते ३० | सन २०१८-१९ 
प्रशासकीय प्रशिक्षण आर्थिक वर्षात | सप्टेबर २०१८ पर्यंत | करिता 
आराखडयानुसार निश्चित | प्रशिक्षणावरील एकूण | सहा महिन्यांच्या | प्रशासकीय 
करण्यात आलेली खर्चाची | खर्चाची रक्‍कम कालावधीत प्रशिक्षण 
रक्‍कम झालेल्या शुल्कानुसार 

प्रशिक्षणाच्या वितरित 
खर्चाकरिता वितरीत | करण्यात 
करण्यात आलेल्या | आलेला निधी 
अनुदानाची रक्कम ) | वजा करून 
उर्वरित वितरित 
करावयाचा निधी 
(१: Q 3 i ळी 4 & ae 
ia नागपूर जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,गंगाबाई रु.१३.६० १२०१६००/- रु.५,८८,८००/- ६१२८०० 
रूग्णालयाजवळ, जुनी पंचायत समिती, नेहरू चौक, 
गोंदिया 

२ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, वर्धा- रु.१७.४५ २०२६२००/- रु.१३,६२,२००/- ६६४००० 

३ आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, माताकचेरी, रु.४.८० ४०८६००/- रु.४३,२००/- ३६५४०० 

श्रध्दानंद पेठ,नागपूर 

8 जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, शास्त्री चौक, ASRT- रु.२४.२० २१५३२००/- रु.९,००,८००/- १२५२४०० 

५ सेंट्रल फॉरेस्ट LGR कॉलेज,मूल रोड, चंद्रपूर रु.२६.२० २०४३०००/- रु.१४,२३,४००/- ६१९६०० 

नि जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, गडचिरोली - रु.१४.७० १३५४८००/- रु.३,००,२००/- १०५४६०० 

७ अमरावती महाराष्ट्र लेखा व वित्त प्रशिक्षण केद्र,मांगीलाल प्लॉट, कॅम्प रु.२०.२० ९४३०००/- रु.५,७१,०००/- ३७२००० 

रोड,अमरावती 

८ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,लखाळा,रायसोड रोड, रु ११.०० ११९०६००/- रु.५,३३,६००/- ६५७००० 

जिल्हा -वाशिम 

९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, संतोषी माता रु १८.७० २०६८४००/- रु ९,०६,४००/- ११६२००० 

मंदिराजवळ, हनुमान वस्ती, जिल्हा- अकोला 

a जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, आकाशवाणी रु २०.३० १९०४६००/- रु.८,९६,८००/- १००७८०० 

केंद्राजवळ, जिल्हा-यवतमाळ. 

११ | १ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र,बुलळढाणा रु १४.२० ९०४६००/- रु ६,२६,६००/- २७८००० 

१२ औरंगाबाद मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, ओरंगाबाद रु १५.७० १५२८६००/- रु.५,८४,०००/- ९४४६०० 

१३ ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मराठवाडा अँग्रीकल्चर रु १८.६० २१७७४००/- रु १२,६१,८००/- ९१५६०० 

विद्‌यापीठ,परभणी 

१४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,शिवाजी नगर, जिल्हा- रु १०.०० ९५५६००/- रु ३,०७,०००/- ६४८६०० 

हिंगोली 

१५ वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था,देऊळगावराजा रोड, पी. बी. रु १०.२० ०४९५०००/- रु१,१६,४००/- ३७८६०० 

९३,जालना 

१६ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मांजरा कॉलनीच्या रु.९.०० ७०३०००/- रु.३,३३,४००/- ३६९६०० 

बाजूला,अंबेजोगाई, जिल्हा- बीड 

१७ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,श्रीनगर, जिल्हा- रु १५.७० ९५३२००/- रु ६,७८,४००/- २७४८०० 

नांदेड 

१८ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,बाशी रोड, दत्त रु २०.७० २३९९२००/- रु.४,१९,८००/- १९७९४०० 

नगर,मुरूड,लातूर. 

१९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,विद्यानगर, तांबरी रु ०९.२० ११९५०००/- रु.९,०५,२००/- २८९८०० 

विभाग, जि- उस्मानाबाद. 

२० नाशिक दादासाहेब चौधरी वनरक्षक प्रशिक्षण संस्था पाल,जळगाव रु २२.६० २३७२२००/- रु.२१,६९,२००/- २०३००० 

२१ नाशिक रु ११.९० २७६९४००/- रु. २,१९,६००/- २५४९८०० 

२२ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जुने गरुड हायस्कूल रु १८.४० १९०५४००/- रु ७,३५,४००/- ११७०००० 


इमारत, साक्री रोड, धुळे 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः टीआरएन २०१८/ प्रक्र.९२२/१८/१२-अ 


२३ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था,जुने डी.एड. कॉलेज, रु १८.३५ १२६२२००/- रु ६,३१,२००/- ६३१२०० 
संगमनेर, जिल्हा 6अहमदनगर 
२४ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, जिल्हा परिषद आवार, रु १७.२० १३५८४००/- रु.३,५४,६००/- १००३८०० 
गट सदन इमारत, नंदुरबार 
२५ पुणे ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था मांजरी फार्म,पुणे रु २०.२० २८३८४००/- रु १८,१५,०००/- १०२३४०० 
२६ सांगली वानिकी प्रशिक्षण विद्यालय,कुंडल (कुंडल रु २५.२० ३१३८८००/- रु.१०,२७,६००/- २१११२०० 
प्रबोधिनी), सांगली 
२७ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, सोलापूर रु १५.२० १४५६२००/- रु.२,४२,४००/- १२१३८०० 
२८ रामेती, गेट नं ४,शहाजी नगर,मध्यव्ती इमारती जवळ, रु १३.२० १८०९४००/- रु.९,७०,०००/- ८३९४०० 
लाईन बाजार, कोल्हापूर 
२९ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, फलटण, जिल्हा- रु १२.२० १२१५०००/- रु.६,३१,८००/- ५८३२०० 
सातारा 
३० कोकण वनरक्षक प्रशिक्षण विद्यालय,ठाहापूर,ठाणे रु २०.३० १४११२००/- रु.६,७९,२००/- ७३२००० 
३१ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, तहसील कार्यालयाच्या रु १२.७० ११४७०००/- रु.१,४७,६००/- ९९९४०० 
बाजुला, जिल्हा-सिंधुदूर्ग 
३२ वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था रु २३.४० ३६३५८००/- रु.१८,९४,०००/- १७४१८०० 
(रामेती ),खोपोली , रायगड 
३३ जिल्हा शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था, मिरजोळे, रु १२.९० ९१३४००/- रु.२,४०,६००/- ६७२८०० 
रत्नागिरी-४१५ ६१२ 
38 पालघर रु २४.०० ana ८७६०० 
३५ मुंबई उपनगर रु २१.०० ६०१८००/- रु.३,२०,८००/- २८१००० 
३६ मुंबई ठशाहर रु २०.८० & ३५४००/- रु.२,०८,४००/- ४२७००० 
एप्रिल २०१८ ते सप्टेंबर २०१८ पर्यंतचा प्रशिक्षणावरील झालेला एकूण खर्च रु.६०४.०० रु.५,५१,६३,२००/- | रु२,५०,४६,४००/- रु.३,०१,१६,८००/- 
ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८ या तीन महिन्याकरिता प्रशिक्षण खर्च म्हणून आगाऊ अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. रु.१००.००,०००/- L रु.१,००,००,०००/- 
एकूण वितरित अनुदान रक्‍कम रु.३५०.४६ रु.२,०१,१६,८००/- 
एकूण ५५१.६३ ३५०.४६ २१७,०० 
Digitally signed by VJAYKUMAR PARSHURAM SOSHTE 
VIJAYKUMAR ee cue ae 
3c343b66d6b91dd6b276, postalCode=400032, 
PARSHURAM यासात 
903b1bf93a7ffff868e12, ou=GENERAL ADMINISTRATION, 
S O S H T E co cn=VUAYKUMAR 


Date: 2019.03.28 11:42:04 +05'30' 


(वि.प.सोष्टे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


